राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल भागातील 
विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत दुसरी/ 
तिसरी पाळीसुरू करणे. 

सन २०२०-२१ करिता निधी वाटप. 


महाराष्ट्रशासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः औप्रशि-२०२०/प्र.क्र.२६/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ मार्च, २०२१. 


वाचा:- 

१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आयटीआय-००९/(११/०९)/व्यशि-३, 
दि.२९ ऑगस्ट, २००९ व दि.२१ ऑगस्ट, २०१०, 

(२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक ०४मे, २०२०, 

(३) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- तंत्रनि-२०२०/प्र.क्र.२५/का.८, 
दि.११ जून, २०२०, दि.२१ जुले, २०२०, दि.१० नोव्हेंबर, २०२० व दि.२४ डिसेंबर, २०२०. 

(४) संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय,मुंबई यांचे पत्रक्र.९(१/नियोजन/अल्प.उपयोगिता/ 
२०२०/५१, दिनांक ०१ फेब्रुवारी, २०२१, 

(4) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १५ मार्च, २०२१. 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी ४२ अल्पसंख्याक बहुल भागातील विद्यमान औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थामध्ये दुसर्‍्या/तिसर्‍या पाळीत २४८ तुकडया त्याचप्रमाणे बृहन्मुंबईतील मांडवी व चांदिवली 
(पवई) येथे नव्याने सुरू होणाऱ्या २ नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये २८ तुकडया सुरू 
करण्यास संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयांन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्याकरिता “मागणी क्रमांक 
झेडई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २००-इतर कार्यकम, राज्य योजनांतर्गत 
योजना, (००) (१६) अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी 
पाळी सुरू करण्यासाठी सहाय्यक अनुदान, (2234 ए ५३४)” या लेखाज्ीर्षाखाली सन २०२०-२१ करिता 
रु.२९.०० कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र.३ येथील शासन 
निर्णयान्वये एकूण रू.१८,९१,७६,२५०/- (अक्षरी रू.अठरा कोटी एक्यान्नव लाख WIR हजार दोनशे 
पन्नास wad) निधी वितरीत करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र.५ येथील वित्त विभागाच्या दिनांक१५ मार्च, 
२०२१ च्या शासन परिपत्रकानुसार सन २०२०-२१ चे सुधारित अंदाज निश्चित करण्यात आले आहे. संदर्भ 
क्र.४ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने उर्वरित निधी वितरीत करण्याची मागणी केलेली आहे. वित्त विभागाच्या 
संदर्भ क्र.२ व ५ च्या परिपत्रकास अनुसरून निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः औप्रशि-२०२०/प्र.क्र.२६/का.८ 


शासन निर्णय- 

अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ४२ विद्यमान शासकीय 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच बृहन्मुंबईतील मांडवी व चांदिवळी (पवई) येथे नव्याने सुरू होणाऱ्या 
(सद्य:स्थितीत एल्फिस्टन महाविद्यालय व मुलुंड येथे वर्ग सुरू असलेल्या ) २ नवीन शासकीय औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थाकरिता वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.५ येथील दि.१५ मार्च, २०२१ च्या परिपत्रकास अनुसरून 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता “२२३५ ए ५३४” या लेखाशीर्षाखाली सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत 
गौण/ उपशीर्ष/ उद्दिष्टासाठी खालीलप्रमाणे स्तंभ क्रमांक-८ नुसार पुनर्वितरणाव्दारे तरतूद उपलब्ध 
करण्यात येत आहे:- 


अ. लेखाशिर्ष - सन २०२०-२१ शासन निर्णय बीम्स फेरवाटप फेरवाटपानंतर 
क्र. अल्पसंख्याक करिता दि २४.१२.२०२० । प्रणालीवर ag = उपलब्ध तरतूद 
विद्यार्थ्यांसाठी विद्यमान सुधारित अंदाज | अन्वये वितरित शिल्लक निधी 
औद्योगिक प्रशिक्षण एकूण निधी 
संस्थांमध्ये दुसरी व 
तिसरी पाळी सुरू करणे 
(२२३५ ए ५३४) मधील 
सांकेतांक / उद्दीष्ट 
१ | २ ३ | ४. | ५ व | oe ८ 
fa. pact सेवा (१०) ९,२४,०००/- ३,०७,७५०/- ६,१६,२५०/- (--)६९,४९,०००/- 19 ७५,६५,२५०/- 
2. देर त त प्रवास खर्च ६,३५,०००/- २,५४,०००/- ३,८१,०००/- 1" (-) ३,८१,०००/- शि 
(११) 
३. कार्यालयीन खर्च (१३)* | ७०,९५,०००/- ४२,५६,७००/- | ५६,९३,०००/- a4 (-) ४२,५३,२००/- Le 
४. भाडे, पट्टी व कर (१४) ६,०१,०००/- ३,६०,३००/-। २,४०,७००/- | (-) 2,80,900/- Ft 
५. पेट्रोल, तेळ व वंगण ४,११,०००/- 9,§8,200/-| २,४६,८००/- a (-) २,४६,८००/- 1" 
(२४) 
६. जाहिरात व प्रसिध्दी ३२,०००/- १२,५००/- १९,५००/- शि (-) १९,५००/- शि 
(२६) 
७. लहान बांधकामे (२७) ७४,०००/- 10| ७४,०००/- 19 (-) ७४,०००/- Fe 
6. ATA सेवा (२८) । ७,५६,०००/- 4,49,200/-] ६,०४,८००/- 10 (-) ६,०४,८००/- 1__0| 
९. यंत्रसामग्री व ११,२९,०००/- शिका ११,२९,०००/- (-) 99,28,000/- mm 
साधनसामुग्री (५२) 
एकूण (+)&8,88,000/-| (2६९,४९,०००/- ७५,६५,२५०/- 


* व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यास कार्यालयीन खर्च (93) उदिष्टाअंतर्गत वितरीत करण्यात आलेला रू.४२,५६,७००/- पैकी 


रू.२४,७९,०००/- इतका निधी काही तांत्रिक अडचणींमुळे विनियोगात येवू हाकला नाही. त्यामुळे त्यांनी सदर निधी कार्यालयीन खर्च (१३) या 
उदिष्टांतर्गत विभागास परत केला आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः औप्रशि-२०२०/प्र.क्र.२६/का.८ 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता या योजनेंतर्गत आवश्‍यक असणाऱ्या कार्यक्रमावरील 
खर्चासाठी रू.४,६३,६९,२५०/- (अक्षरी रू.चार कोटी त्रेसष्ट लाख एकोणसत्तर हजार दोनशे पन्नास फक्त) 


इतका निधी पुढील उद्दिष्टांकरिता वितरीत करण्यास याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अल्पसंख्याक सन २०२०-२१ शासन निर्णय वितरणाकरिता ।सन २०२०-२१मध्ये वितरित 
विद्यार्थ्यांसाठी विद्यमान । करिता सुधारित दि.११.०६. 2020, | उपलब्ध निधी करावयाचा निधी 
औद्योगिक प्रशिक्षण  ।अंदाज/फेरवाटप । दि.२१.०७. २०२०, 
संस्थांमध्ये दुसरी व दि.१० .११.२०२० व 
तिसरी पाळी सुरू दि २४.१२.२०२० 
करण्यासाठी सहाय्यक अन्वये वितरित 
अनुदान,(२२३५ ए ५३४) एकूण निधी 
(09) 22,94,94,000/-| 92,30,§0,400/- 328,48, 400/- 328,48, 400/- 
ध्वनी, वीज, पाणी शुल्क ८,७३,०००/- ५,२३,५००/- 3,88,400/- 3,88,400/- 
(०६) 
फंत्राटी सेवा (१०) ७८,७३,०००/- ३,०७,७५०/- ७५,६५,२५०/- ७५,६५,२५०/- 
एकूण (अक्षरी रू.चार कोटी AAS लाख एकोणसत्तर हजार दोनशे पन्नास फक्त) ४,६३,६९,२५०/- 


२. सन २०२०-२१ करिता “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण, २००-इतर कार्यकम, राज्य योजनांतर्गत योजना, (००) (१६) अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी 
विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी सुरू करण्यासाठी सहाय्यक अनुदान, 
(2234 ए 438)" या लेखाशीर्षाखालील कंत्राटी सेवा (१०) या उद्दिष्टाखाली एकूण रू.७८,७३,०००/-(अक्षरी 
रूपये अठ्ठ्याहत्तर लाख त्र्याहत्तर हजार फक्त) इतका निधी नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने वितरीत 
करण्यात आला आहे. 

सन २०२०-२१ मध्ये कंत्राटी सेवा (१०) या उद्दिष्टाखाली रू.७८,७३,०००/- इतक्या निधीच्या 
उपलब्धतेमधून औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मांडवी व नेहरूनगर(कुर्ला) येथील पहारेकरी व सफाईगार यांचे 
सन २०१७-१८ ते सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षातील प्रलंबित मानधन वितरीत करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


बृहन्मुंबईतील मांडवी व चांदिवली (पवई) येथे नव्याने सुरू होणाऱ्या (सद्य:स्थितीत एल्फिस्टन 
महाविद्यालय व मुलुंड येथे वर्ग सुरू असलेल्या) २ नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाकरिता 
आव्यक निधी तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुलुंड येथील पहारेकरी/ सफाईगार यांचे थकीत वेतन, 
कंत्राटी सेवा (१०) या उद्दिष्टाखालील तरतूदीमधून प्राधान्याने वितरीत करण्यात यावे. 
३. सदर तरतूद यपूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
सादर करावयाच्या अटीच्या अधिन राहून संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत असून या करिता ते “नियंत्रक अधिकारी” आणि 
त्यांनी प्राधिकृत केलेले दुय्यम अधिकारी “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून काम पाहतील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः औप्रशि-२०२०/प्र.क्र.२६/का.८ 


४. संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनाळय यांनी निधी वितरीत करतांना तसेच 
वितरीत निधी खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, 
प्रशासकीय मान्यता आदेडा व वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय इत्यादी मधील अटी व शार्तीची 
पूर्तता करावी. 
५. या योजनेअतंर्गत अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊन त्याचा तप्ीील 
वेळोवेळी अल्पसंख्याक विकास विभागास सादर करावा. तसेच सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर 
करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे व केलेल्या खर्चाचा तपज्ञील व उपयोगिता 
प्रमाणपत्र ( Utilization Certificate ) संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी विहीत मुदतीत शासनास आणि महालेखापाल कार्यालयास सादर करावे. 
६. " सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४ मे, 
२०२० व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१५ मार्च, २०२१ मधील 
अटींची पुर्तता होत असल्याने प्राप्त मान्यतेस अनुसरून, तसेच नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१४७/१४७१, दि.२५ मार्च, २०२१ आणि वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३३/२०२१/व्यय-१, 
दि.३० मार्च, २०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. ” 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०३३११६४५३६२७१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Dinesh M. Sonavane : 
(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
२. महालेखापाल, (लेखाव अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
३. प्रधान सचिव, कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. संचालक (प्रशिक्षण),व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
५. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (सर्व), महाराष्ट्र राज्य, संचालक (प्रशिक्षण),व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण संचाळनालय यांचे मार्फतअधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
सर्व संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संचालक (प्रशिक्षण),व्य.शि. व प्र. संचालनालय यांचे मार्फत 


mn (२ 6 & 


नियोजन विभाग का. १४७५, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः औप्रशि-२०२०/प्र.क्र.२६/का.८ 


१०.वित्त विभाग, व्यय-१/ अर्थ-३ व १४, 


११.अवर सचिव (का.(७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, 
सदर रक्कम व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक, (प्रशिक्षण)-(२२३०) झेडए-१, ०००४ 


वर बी.डी.एस. तात्काळ उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात येत आहे. 
१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


